आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली 
“तपासणी समिती” गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती- २०२४/प्र.क्र.५९/टिएनटी - ६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: १३ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना- 
मा.मुख्यमंत्री महोदय, यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २२/०७/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये 


उपस्थित विधानपरिषद सदस्य यांनी ऐनवेळचा विषय म्हणून दिनांक १/११/२००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर 
असलेल्या व दि.१/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना 
जुनी पेन्हान योजना लागू करणेसंदर्भाने विषय मांडला. सदर विषयी चर्चेदरम्यान विशाल सोळंकी, 
तत्काळीन आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाळील “सम्यक विचार समिती” ने सादर 
केलेल्या अहवालातील आर्थिक भाराबाबत सादर करण्यात आलेल्या माहितीस अनुसरुन बैठकीस 
उपस्थित विधानपरिषद सदस्यामार्फत आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन दिनांक १/११/२००५ 
पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दि.१/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, 
शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याबाबतीत आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाळी सम्यक विचार समितीने सादर 
केलेल्या आर्थिक भाराबाबत पुन:ःतपासणी करण्याकरिता समिती गठित करण्याचे निदेश देण्यात आले 
होते. त्याप्रमाणे आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाळी तपासणी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
आयुक्‍त (शिक्षण ) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे तपासणी समिती गठित करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


श्री. सुरज मांढरे (भा.प्र.से. आयुक्‍त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी समिती 
श्री. सुरज मांढरे (भा.प्र.से. अध्यक्ष 
मा.श्री. fame दराडे, वि.प.स सदस्य 
मा.श्री. जयंत आसगांवकर वि.प.स. सदस्य 
मा.श्री. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, वि.प.स सदस्य 
मा.श्री. जगन्नाथ अभ्यंकर, वि.प.स सदस्य 
मा.श्रीमती. मनिषा कायंदे , (माजी ) वि.प.स. सदस्य 
डॉ.संगीता शिदे सदस्य 
श्री. शिवाजी खांडेकर सदस्य 
संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती- २०२४/प्र.क्र.५९/टिएनटी - ६ 


शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


संचालक (प्राथमिक) सदस्य 
शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
उप सचिव (शिक्षक व शिक्षकेतर) सदस्य 


सह संचालक/उप संचालक, शिक्षण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे सदस्य सचिव 


याशिवाय समितीचे अध्यक्ष, आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना आवश्‍यकतेनुसार 
इतर सदस्यांना निमंत्रित करता येईल. 
समितीची कार्यकक्षा:- 


सदर समितीने पुढील बाबींची तपासणी करुन आपला अहवाल सादर करावा:- 


सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीचा प्रत्यक्ष दिनांक, 
अशा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची संख्या, 

त्यानूसार सेवानिवृत्तविषयक लाभ अदा करावयाचा असल्यास प्रत्यक्षात येणारा खर्च, 
सपुर्ण खर्चाचा वर्षनिहाय तपशिल, 

सेवानिवृत्तविषयक प्रत्येक लाभनिहाय खर्चाचा वर्षनिहाय तपशिल, 


समितीचा कार्यकाल :- 

सदर समितीने आपला अहवाल झासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून ०१ महिन्याच्या आत सादर 
करावा. सदर समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर समितीचा कार्यकाळ आपोआप संपुष्टात येईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१३१७३५१०६७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


4.20=19¢6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e891 8118634 
069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, st=Mahi hi 


MAHAJAN पाणि 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 


५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


— 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती- २०२४/प्र.क्र.५९/टिएनटी - ६ 


qo. 
१. 
१२. 
Bee 
१४. 
१५. 
१६. 


मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व निमंत्रित सदस्य, (आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 
उपसचिव (शिक्षक शिक्षकेतर) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक )महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


